लातूर जिल्ह्यातील निलंगा व शिरूर 
अनंतपाळ तालुक्यातील १२ रस्त्यांचा 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मार्च, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मुअऔ/ 
का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/१०००१४ दि. १२/०१/२०१७. 


प्रस्तावना :- 


लातूर जिल्ह्यातील निलंगा व शिरूर अनंतपाळ तालुक्यांमधील एकूण १२ रस्त्यांचे 
मग्रारोहयो अंतर्गत मातीकाम पूर्ण झाले असून पुढील देखभाल दुरूस्ती करीता रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ठ होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ते, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग 
म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


सदर प्रस्ताव विचारात घेता लातूर जिल्ह्यातील निलंगा व शिरूर अनंतपाळ 
तालुक्यामधील एकूण १२ रस्ते, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव 
विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील निलंगा व शिरूर अनंतपाळ तालुक्यांमधील खालील १२ रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अ.क्र रस्त्याचे नाव साखळी क्रमांक | लांबी प्रस्तावित नविन 
(कि.मी) | ग्रामीण मार्ग 
क्रमांक 
शिरूर अनंतपाळ तालुका 
bagi? | तळेगांव (दे) ते होनमाळ रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 ग्रामीण मार्ग- ४२ 
२. तळेगांव (दे) ते अजनी रस्ता. ०/०० ते ३/०० । 3,00 ग्रामीण मार्ग- ४३ 
निलंगा तालुका 
३. मानेजवळगा ते होळगी रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० ग्रामीण मार्ग- १५८ 
४. नदिवाडी ते ग्रामीण मार्ग २८ पर्यंत रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० ग्रामीण मार्ग-१५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 


प्‌. वळसावंगी (जुने) गांव ते काटेजवळगा प्रमुख ०/०० ते २/०० | २.०० ग्रामीण मार्ग-१६० 
जिल्हा मार्ग ४१ पर्यंत. 
६. । वळसावंगी गांव पाणिटाको ते प्रमुख जिल्हा ०/00 ते ३/०० | 3.00 ग्रामीण मार्ग-१६१ 
मार्ग ४१ पर्यंत रस्ता. 
9. वळसावंगी गांव (नविन) ग्रामीण मार्ग-२० ते ०/०० ते २/५० | २.५००  । ग्रामीण मार्ग-१६२ 
प्रमुख जिल्हा मार्ग ४१ पर्यंत रस्ता. 
HERG ते राज्यमार्ग- २३८ पर्यंत रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० ग्रामीण मार्ग-१६३ 
| आनंदवाडी गौर ते राज्यमार्ग - २३६ पर्यंत रस्ता. | ०/०० ते २/५० | २.५०० | ग्रामीण मार्ग-१६४ 
| ०. | BRR ते मांजरा नदी (पाणि पुरवठा विहीर) - ०/०० ते ३/०० । ३.०० ग्रामीण मार्ग- १६५ 
तुगांव (ह) रस्ता. 
ca १. । हलगरा ते राज्यमार्ग- २४४ रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० ग्रामीण मार्ग- १६६ 
१२. | होसूर- इतर जिल्हा मार्ग-७५ ते मांजरा नदी- ०/०० ते २/५० | 2.400 | ग्रामीण मार्ग -१६७ 
चिचोंडी रस्ता. 
एकूण ३१.५०० 
कि.मी. 


परिणामी लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्गाच्या एकूण ३४१८.५१० कि.मी. लांबीत ३१.५० ने 
वाढ होवून एकूण लांबी ३४५०.०१० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत AGH असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०३०८१२१७४१५६१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

DN: c=IN, o=G Of Maharashtra, 

Prashant une 

postalCode= , st=Maharashtra, 

. »॥. 2:5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bfe6db1d52614 

Vi n aya kra 0 P at | | 3e814db5f8c505422af66a5628314537e, 
cn=Prashant Vinayakrao Patil 


Date: 2018.03.08 12:18:27 +05'30" 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद . 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 


४) जिल्हाधिकारी,लातूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,लातूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


